शेतकरी उत्पादक कंपनीस सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्थेमार्फत शिधावाटप/रास्त भाव 
दुकानांमध्ये भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी 
ठेवण्यास प्रायोगिक तत्वावर परवानगी 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: साविव्य-११२२/प्र.क्र.९६/ना.पु.३१. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ जून, २०२२. 


संदर्भ :- 

१) शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र. साविव्य-२०१६/प्र.क्र.३३५/ना.पु.३१,दि.२१.१०.२०१६. 

२) शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.साविव्य-२०१९/प्र.क्र.३१८/ ना.पु.३१, दि.९.३.२०२०. 

३) शासन निर्णय,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.,क्र.साविव्य-२०१९/प्र.क्र.३१८-आ/ना.पु.३१, 
दि.१७.११.२०२१. 

४) संचालक, शाश्वत कृषी विकास इंडिया शोतकरी उत्पादक कंपनी, पुणे यांचे पत्र, 
दि.२१.३.२०२२. 

५) श्री. अमोल गोऱ्हे , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फार्म फिस्ट शहोतकरी उत्पादक कंपनी लि., 
नाशिक यांचे पत्र, दि.९.३.२०२२,दि.२२.३.२०२२, दि.१३.४.२०२२. 


प्रस्तावना : 


रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून विविध प्रयत्न 
करण्यात येत आहेत. यासाठी विविध शासन निर्णयांद्वारे रास्त भाव दुकानांतून विविध उत्पादने /वस्तू 
विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे जेणेकरून रास्त भाव दुकानदार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन 
त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात स्थैर्य येईल. या उद्देशाने राज्य शासनाने विविध शासन निर्णयान्वये विविध 
प्रकारच्या वस्तू/उत्पादने/कृषिमाल शिधावाटप/रास्त भाव दुकानांमार्फत विकण्यास परवानगी दिलेली 
आहे. या धर्तीवर नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपनीस (F.P.0.) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत 
शिधावाटप/रास्त भाव दुकानांमधून सभासद शोेतकऱ्यानी उत्पादित Hor भाजीपाला व फळे 
विक्रीसाठी प्रायोगिक तत्वावर परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


१. शाश्वत कृषी विकास इंडिया शहोतकरी उत्पादक कंपनी, पुणे या होतकरी उत्पादक कंपनीस पुणे 
जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत रास्त भाव दुकानांमधून व फार्म फिस्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर 
कंपनी लि., नाशिक या शेतकरी उत्पादक कंपनीस मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ई-परिमंडळ व 
फ-परिमंडळ मध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत शिधावाटप दुकानांमार्फत शेतकऱ्यांनी उत्पादित 
केळेला भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी प्रायोगिक तत्वावर सहा महिन्यांकरिता परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-११२२/प्र.क्र.९६/ना.पु.३१. 


२. सदरची परवानगी खालील अति व शातींच्या अधीन राहुन देण्यात येत आहे : 


१) सदरची परवानगी रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने देण्यात येत 
असल्यामुळे कंपनी रास्त भाव दुकानदारांवर कोणत्याही मालाच्या विक्रीची सकती करणार 
नाही. 


२) कंपनी सदर झासन निर्णयातील परवानगी देण्यात आलेला माल/उत्पादने/वस्तू इ. 
व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही बाबींची विक्री शासनाच्या परवानगीशिवाय करणार नाही. 


३) केंद्र व राज्य शासनाच्या त्या त्या वेळी प्रचलित असलेल्या शासकीय नियमांनुसार त्यांचे 
पालन करण्यास संबंधित कंपनी बांधील असेल. 


४) हा व्यवहार संबंधित कंपनी व त्यांचे घाऊक व किरकोळ वितरक आणि रास्त भाव 
दुकानदार यांमध्ये राहील. यामध्ये शासनाचा सहभाग अथवा हस्तक्षेप असणार नाही. 


५) सदरची परवानगी अस्थायी तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आली असून सार्वजनिक वितरण 
व्यवस्थेच्या स्वरुपात वेळोवेळी होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने त्यामध्ये बदल करता येईल. 
तसेच सदरची परवानगी कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्याचा हक्क राज्य शासन राखून 
ठेवत आहे. 


३. शाश्वत कृषी विकास इंडिया saat उत्पादक कंपनी, पुणे यांनी उप आयुक्‍त (पुरवठा), पुणे 
विभाग यांच्याकडे व फार्म फिस्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लि., नाशिक यांनी नियंत्रक शिधावाटप व 
संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्याकडे रु.१००/- च्या स्टंप पेपर वर अटी व शर्ती मान्य असल्याचे 
हमीपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६०६१२४७१९४७०६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS DESHMUKH 
Date: 2022.06.06 12:49:34 +05'30' 


(गजानन देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


=O 


मा. मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
नियंत्रक शिधावाटप व संचाळक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

उप आयुक्त (पुरवठा), पुणे विभाग. 

उपनियंत्रक शिधावाटप, ई परिमंडळ/ फ परिमंडळ. 


AD 


Cc AN 
a २- > >>-< -:->< > 


Cc 
ae 


£58) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-११२२/प्र.क्र.९६/ना.पु.३१. 


७) जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी, पुणे. 

८) संचालक, शाश्वत कृषी विकास इंडिया saat उत्पादक कंपनी, ६, भात बंगला, म्हसोबा 
गेट ते वाकडेवाडी रस्ता, कृषी भवन समोर, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५. 

९) संचालक, फार्म फिस्ट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लि., गेट नं.०१, मु.पो. वडनेर भैरव, 
ता.-चांदवड, जि.नाशिक, पिनकोड -४२३१११. 

१० अध्यक्ष, मुंबई रेहान दुकानदार संघटना, ओरिएंटल हाऊस, जे. टाटा मार्ग, मुंबई-४०००२०. 

११ अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकिपर्स Hers, पुणे, द्वारा गुप्त जनरल 
स्टोअर्स, अन्सारी काट्यासमोर, काळभोरनगर, चिंचवड, पुणे-४११ ०१९. 

१२) अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघ, 
पुणे, साई भगित्रा निवास, सी सेक्टर, प्लॉट नं. ९, एन-४,औरंगाबाद-४३१००३. 

93) निवड नस्ती, ना.पु.३१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


